विभागीय तृतियपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि 
कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यासाठी 
महसूल क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी यांचे 
नामनिर्देशन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक - संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२९/म-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- १८ ऑक्टोबर, २०२१. 
वाचा :- 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शा.नि. क्र.तृतीय-२०१८/प्र.क्र.२६/सामासु,दि.१३.१२.२०१८ 


शासन परिपत्रक- 


१. उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील तृतियपंथीय समाज घटकांची सर्वांगीण उन्नती व्हावी व 
त्यांना समाजाच्या विकास प्रवाहात आणले जावे याकरीता त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागामार्फत सर्व विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली “विभागीय तृतियपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण 
मंडळ” स्थापन करण्यात आळे आहे. या मंडळामध्ये एक सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल विभागाचे अपर 
मुख्य सचिव यांनी नामनिर्देशित केलेले क्षेत्रिय स्तरावर अधिकारी असतील अशी तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर 
राज्यातील महसुल विभागांतर्गत विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात 
आलेल्या “विभागीय तृतियपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ” यावर प्रत्येक महसुल विभागीय स्तरावर 
“उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन)” यांची “अप्पर मुख्य सचिव यांनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य' म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या “विभागीय तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि 
कल्याण मंडळाच्या” वेळोवेळी आयोजित होणाऱ्या बैठकांना सदर मंडळाचे सदस्य म्हणून “उप आयुक्‍त (सामान्य 
प्रशासन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय” यांनी उपस्थित राहून तृतीयपंथीयांच्या सर्वांगीण उन्नती व विकासासाठी 
आव्यक कार्यवाही पार पाडावी. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२११०१८१४३०३१५६१९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAVIRAJ 
VISHNU PHALLE - 


(रविराज फल्ले) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd -: 
१.मा .राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३२ 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई -३२ 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय,मुंबई -३२ 
४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई -३२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२ ९/म-८ 


५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई 
६. मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई -३२ 
७.मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
८.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९.प्रधान सचिव, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२ 
१०.सर्व विभागीय आयुक्‍्त/ कोकण, पुणे, नाशिक, औरगांबाद, अमरावती, नागपूर. 
११.सर्व उपआयुक्त (सामान्य प्रशासन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय/ कोकण, पुणे, नाशिक, औरगांबाद, अमरावती, नागपूर. 
१२.अपर मुख्य सचिव (महसुल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, महसुल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई -३२. 
१३.सर्व सह सचिव व सर्व उप सचिव ,महसूल व वन विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई- ३२ 
१४. कार्यासन म-८, (निवडनस्ती), महसुल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई -३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


